वाचा 


नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 
अंतर्गत शासकीय गोदाम बांधकामास निधी 
उपलब्ध करून देणेबाबत. (सन २०१८-१९) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१८/प्र.क्र.9७/नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
तारीख: १५ जुन, २०१८. 


१. झासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१२/१०२४/प्र.क्र.२३२/नापु-१६-ब, दि.०२.०१.२०१३. 

२. शासन निर्णय क्रमांक- गोदाबां -१०१२/१०२४/प्र.क्र.९१/नापु-१६-ब, दि.१३.०१.२०१३. 

३. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां -१०१२/प्र.क्र.१७८/नापु-१६-ब, दि.५.७.१३ 

४. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१२/१३७८/प्र.क्र.१५४/भाग-१/नापु-१६-ब, दि.०५.०८.१३. 

५. शासन निर्णय क्रमांक- गोदाबां -२०१२/२६२३/प्र.क्र.२५४/नापु-१६-ब, 
दि.२५.०२.२०१४. 

६. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१३/प्र.क्र.५९७/नापु-१६-ब, दि.२१.०६.१७. 

७. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१२/प्र.क्र.१६२/नापु-१६-ब, दि.२८.०८.१३ 

८. शासन निर्णय क्रमांक गोदाबां -१०१६/प्र.क्र.१२३६ /नापु-१६-ब, दि.२१.११.२०१६. 

९. झासन निर्णय क्रमांक गोदाबां -१०१७/प्र.क्र.१३८३ /नापु-१६-ब, दि.२४.०५.२०१७ 

१०. शासन निर्णय क्रमांक गोदाबां -१०१७/प्र.क्र.१३८३ /नापु-१६-ब, दि.०४.०७.२०१७ 

११. झासन निर्णय क्रमांक गोदाबां -१०१७/प्र.क्र.१३८३ /नापु-१६-ब, दि.०६.११.२०१७ 

१२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-१०१५/ प्र.क्र.१८/ अर्थोपाय, 
दि.२५.०८.१५. 


प्रस्तावना 


उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सन २०११-१२ ते सन २०१७-२०१८ मध्ये प्रशासकिय 


मान्यता देण्यात आलेल्या काही गोदाम बांधकामास निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


प्रशासकीय मान्यतेसंबंधित संदर्भाधीन शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून पुढील 


विवरणपत्रात दर्ठविल्याप्रमाणे गोदाम बांधकामास निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


अ.क्र जिल्हा । गोदामाचे नाव प्रशासकीय यापूर्वी वितरित | सदर आदेशान्वये 
मान्यतेच्या निधी (रू.) उपलब्ध करून 
आदेशानुसार देण्यात येत 
अंदाजित खर्च (रू) असलेला निधी 
(रू.) 
१ । पुणे मौजे दिवे ता.पुरंदर ।२,२५,८८,७३९ । १५,००,००० २,००,००,०००/- 
२) | रायगड पनवेल १,९१,१३,२०० ।१,६३,७७,०३८ — | २७,३६,१६२/- 
३) सोलापूर । नागनहळ्ळी ता. | १,७२,२३,३२७ । ९३,५३,३२७ ७७,००,०००/- 
अक्कलकोट 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१८/प्र.क्र.9७/नापु-१६ ब 


अ.क्र जिल्हा । गोदामाचे नाव प्रशासकीय यापूवी वितरित | सदर आदेशान्वये 
मान्यतेच्या निधी (रू.) उपलब्ध करून 
आदेशानुसार देण्यात येत 
अंदाजित खर्च (रू.) असलेला निधी 
(रू.) 
४) । सोलापूर अनवली ता. पंढरपूर | १,५७,९२,३५० | ९४,०५,४८४ ६३,८६,८६६/- 
५) ।धुळे नरडाणा १,८१,२४,९४७ शकि १,८१,२४,९४७/- 
ता.सिंदखेडा 
६) ।धुळे मौजे खद बु.गोदाम | १,६४,०७,८३६ श्या १,६४,०७,८३६/- 
क्र.१ 
७ । जालना अंबड १,०६,७६,३९६ ।१,७६,३९६ १,०५,००,०००/- 
८) | अहमदनगर | राहता १,३१,५२,५६३ |० | १,३१,५२,५६३/- 
९) ।अहमदनगर राहुरी ९५,२९,२२८ foo 84,28, 22¢/- 
एकूण:- | १०,४५,३७,६०२/- 
(एकूण रुपये दहा कोटी पंचेचाळीस लक्ष सदतीस हजार सहाशे दोन फक्त) 
२. उपरोक्त खर्च "मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष '४४०८, ०२ अन्न साठवणूक व वखार 


साठवणूक यावरील भांडवली खर्च ०१/ अन्न १०१ प्रापण व पुरवठा, ०२ अन्न साठवणूक व वखार 
साठवणूक १०१, ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम, (०१) नवीन गोदामांचे बांधकाम (०१)(०१) नवीन गोदामांचे 
बांधकाम (मुफसल)(योजनेंतर्गत) (४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षांतर्गत व सन 
२०१८-१९ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. वरीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन दिलेल्या शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे तातडीने पूर्ण 
करण्यात यावी. गोदाम बांधकाम सुरू झाल्यांतर प्रथम बांधकामाचा संपूर्ण तपशिल तसेच संबंधित 
बांधकामाचा दरमहा आढावा घेऊन बांधकामाची प्रगती जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी शासनास 
सादर करावी. 

४. सदरील शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. गोदामासाठी निषी प्रत्यक्ष 
खर्ची होताच संबंधित कामासाठी एकूण वितरीत निधीच्या विनियोगाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र त्वरीत 
शासनास सादर करावे. 

षु. बांधकामास विलंब अथवा इतर कारणानी गोदाम बांधकामास वाढीव खर्च होणार नाही 
याबाबत दक्षता घ्यावी. 


६. सदर गोदाम बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधीत अधिक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बाधंकाम विभाग यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट 
असल्याची खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात सादर 
करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१८/प्र.क्र.७७/नापु-१६ ब 


७. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास 
जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबत खातरजमा 
करावी. काही त्रुटी राहून गेल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून 
घ्यावी व त्याचा स्थळ निरीक्षणाचा अहवाल अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


८. सदरचे आदेश प्राप्त होताच सदरील तरतुद जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत 
करण्यात यावी. धनादेशाने आहरीत करण्यात येऊ नये. 

९. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी दि. ३१ ऑक्टोबर, २०१८ अखेर 
खर्ची टाकावा. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता 
येणार नाही. 

१०. संदर्भाधीन शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक २५.८.२०१५ मधील मुद्या क्र. (ड) चे तंतोतंत 
पालन करावे. 


११. संबधित गोदाम बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेझानुसारच्या छाननीअंती सुधारित 
अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक निधी वितरित होणार नाही याबाबत संबधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
यांनी दक्षता घ्यावी. वरीलप्रमाणे वितरीत करण्यात आलेले अनुदान दि.३१ ऑक्टोबर, २०१८ पर्यंत 
खर्च करण्यात यावे. उक्त दिनांकापर्यंत वरील निधी खर्च न झाल्यास अन्य गोदाम बांधकामास वळती 
करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची 
राहील. 


१२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग-१ ,उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ नुसार 
व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार प्रशासनिक 
विभागास वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१८१२४४१८८(०६ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e 
S | D Digitally signed by Sunil Deoman Baswant 
U Nn | e O mM a Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=F.C.S and 
C.P. Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8883fe608dc825b4f80204357f8a6fadfe8507e063 


Baswant णा... ततची 
(सु.दे.बसवंत ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


जिल्हाधिकारी, पुणे, रायगड, सोलापूर,धुळे,जालना व अहमदनगर 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
उप आयुक्‍त (पुरवठा), कोकण, पुणे, औरंगाबाद व नाशिक 


Cc “७ A OO 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१८/प्र.क्र.9७/नापु-१६ ब 


५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे, रायगड, सोलापूर,धुळे,जालना व अहमदनगर 

६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिल्हा- पुणे, रायगड, 
सोलापूर,धुळे,जालना व अहमदनगर 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, रायगड, सोलापूर,धुळे,जालना व अहमदनगर 

८. महाळेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

९. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

qo. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 

११. वित्त विभाग (व्यय-४, अर्थोपाय,अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 

१४. उपमहाव्यवस्थापक,नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५. 


१५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
(१० प्रती) 


१६. निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


